वाचा : 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ 
राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत 


परभणी जिल्ह्यातील 


दर्जोन्नती 


करण्यासाठी 


मान्यता देण्याबाबत.... 

महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१७१/बांधकाम-४ 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


१5 


रस्त्यांची 


प्रशासकीय 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.०८/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 


AJ 
— 


anv 
— 


दिनांक 29 एप्रिल, 2022. 


& 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायोी-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 
शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 


५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/३२२/२०२३, दिनांक २१ जानेवारी, २०२३. 


द 


na 


क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/३५१/२०२३, दिनांक २४ जानेवारी, 2023. 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 


मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ राज्य निधी (STATE FUND) अंतर्गत परभणी 


जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खाळील 


नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. | दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्षो रक्‍कम (रू. लक्ष) 
इजिमा- ०८ पिपळा लोखंडे रस्ता 
ey STA-PAR-(II- | साकर 9.440 ९७.७८ ६.८५ 
पूर्णा ze .क्र. ०/००० ते १/१५० 
प्रजिमा- ३२ ते बामणी रस्ता i eel 
२ यात होला २.५०० २०५.७५ १४.४० 


शासन निर्णय क्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१७१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम (रू. दुरुस्ती अंदाजीत 
लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
डं प्रजिमा- १५ ते खरबडा सस्ता ae suas क 
ी प 3 0, 
सा.क्र.०/००० ते १/८६० वी 
ह दोंबतशांया प्रजिमा- ६१ ते दस्तापुर रस्ता प hore ae 
ua गडी | | म .OYO 5 3 
पूणा ह सा.क्र.०/००० ते १/०५० : ; 
0 ast 
ci प्रजिमा- ३५ ते ताडलिमला, प 
4 पोरजवळा रस्ता सा.क्र. ४/१० ते | 2.040 १३४.४४ १०.२५ 
६/१५० 
६ प्रजिमा -१५ ते गोळेगांव रस्ता १.३४० १३१.९६ ९.२४ 
हि जिंतूर STA-PAR-(lI)- | प्ररामा- ०२ ते पाचेगाव सस्ता गा sie Awe 
a ०२ सा.क्र.०/००० ते ५/१०० : , न 
1 रामा- २४८ ते जलालपुर रस्ता Gate ae ae 
सा.क्र.०/००० ते 9/340 डत । | 
न रामा-२२२ ते नांदगाव (बु) रस्ता ला त. 
.200 7 .(90 
सा.क्र. ०/००० ते ३/००० 
परभणी प्रजिमा- ३५ ते ताडलिमला पांढरी 
STA-PAR-(II)- ease दाता शात 
a Ba पोरजवळा रस्ता सा.क्र. ०/००० ते | २.५४० १८१.०० १४.९६ 
२/५४० 
प्रजिमा- ०७ ते संबर देवठाणा रस्ता 
११. मतर १.७७० १४५.१७ ८.८३ 
,क्र.०/००० ते १/७७० 
प्रजिमा- ३८ ते पाथरगव्हाण (खु) रस्ता 
१२ bette १.४०० ११६.१९ ८.२६ 
STA-PAR-(II)- .क्र.०/००० ते १/४०० 
पाथरी aa = ड्या 
क ०४ _ ६१ ते सारोळा वडी रस्ता a7 — a 
CoO षी र 
सा.क्र.०/००० ते २/८०० ह 
रामा- २३५ ते मोजमाबाद, मोजमाबाद 
aaa STA-PAR-(II)- | _. | ons 
१४ पालम र, तांडा-पिरीचा तांडा रस्ता | २.५५० २२९.३९ १५.०९ 
(e) 
; सा.क्र.०/००० ते 2/440 
एकूण १४ कामे ३०.४६० | २३६१.३६ १७१.१२ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता WATS), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक 
ग्रासयो-२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार 
प्रत्येक रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१७१/बांधकाम-४ 


४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता 
करण्यात यावी. 


i) 


iD 


vi) 


तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा 
करुन घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक 
असलेल्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात 
यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जळलाशयाखाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा 
अशाप्रकल्पांमुळे या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 
अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद 
केलेली असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/ दरपृथ:करण/ 
रक्‍्कम/दर पृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य 
आहे.या संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तर दायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी 
तत्सम यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या 
संगणक प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून 
१५ कि.मी. त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन 
दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार तरतुद करण्याबाबत खातर जमा करावी. याबाबतची 
सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ 
अभियंत्याची राहील. 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१)(०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ 
५१५३”या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१७१/बांधकाम-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8१॥/१9॥॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२५२८७१२० असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.10 14:25:01 
+05'30' 
(प्रशांत.वि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) जिल्हाधिकारी, परभणी. 
८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 
९) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 


१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद. 

१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा परभणी. 

१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी. 

१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी . 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


